क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील सहसंचालक, क्रीडा व 
युवक सेवा, गट-अ या पदावर 
पदोन्नतीबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संक्रीआ १३२२/प्र.क्र.१७६/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० 032, 
दिनांक : ११ ऑगस्ट, २०२३ 


Ta: सामान्य प्रशासन विभाग, शासन पत्र क्रमांक-बीबीसी-२०१८/प्र.क्र.3६६/१६-ब, 
दिनांक ०७/०५/२०२१ 


प्रस्तावना :- 

क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, 
गट अ (वेतनश्रेणी - 35-२५ : ७८८००-२०९२००) या संवर्गातील पदोन्नतीने भरावयाच्या कोट्यातील 
एकाकी पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 


सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे, गट-अ (वेतनश्रेणी 5-२५ : ७८८००-२०९२००) या 
पदावर श्री.सुधीर भाऊराव मोरे, उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा यांना खाळीळ अटी व शार्तीच्या 
अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे:- 
|. सदर झासन निर्णयाच्या दिनांकास पदोन्नतीसंदर्भात प्रलंबित सर्व न्यायालयीन 
याचिकांवर व मा.सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वर 
होणाऱ्या निर्णयांस अधीन राहून सदर निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

॥. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट पिटिझान स्टॅम्प नं.१०८७६/२०२१ व रिट पिटीशन 
स्टॅम्प नं.१०८७८/२०२१ मध्ये दि.२५.०५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सदर 
पदोन्नती या रिट याचिकेवर होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 

२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, लातूर या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री.जगन्नाथ लकडे, 
जिल्हा क्रीडा अधिकारी, लातूर यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०८१११११४४०८१२१ आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DNYANESHWA यायाय 


ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=190ce31a764c50caee9al 1b81ac560fcOd8Sbb0e 


R A S A R AJ | be377f46c4fc0040aae47135, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

serialNumber=05AE42076719D0FCESDCBACF3A44FBASO 
819DD0D088B25A2D0D7CDE0256A4880, 

AV H A D cn=DNYANESHWAR ASARAJI AVHAD 
Date: 2023.08.11 12:38:03 +05'30' 

(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी » महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
(१ मा.राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव, 
(२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


) मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे खाजगी सचिव, 

४) अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
५) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

संबंधीत अधिकारी (संचालनालयामार्फत), 

सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (संचालनालयामार्फत), 

सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत), 


AN 


£38) 


) 
\9) 
८ 


ल. eS ae ee ee ees te 


vo 


) 
) 
१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
११) महाळेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

१३) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

१४) निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


pea Sas क. ey ल्न 


पृष्ठ २ पैकी २ 


